येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरातील हॉस्पीटल 
व लॅब परिसर, पेपर फक्टरी, चक्की स्टोअर, सर्कल २ 
व ३ परिसरातील कारखाना, माडी गेट व रोडवरील 
अस्तित्वातील ओव्हरहेड केबल अंडरग्राऊंड करणे या 
कामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३३६/तुरुंग-२, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०१४. 
वाचा 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
बीएलडी/येमका/अंडरग्राऊंड केबलींग/९६४५/कक्ष-६(३), दिनांक २४.१०.२०१३. 
प्रस्तावना 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथील ओव्हरहेड केबल ही जूनी झालेली असल्याने सदर केबल बदलने 
गरजेचे आहे. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने नवीन केबल अंडरग्राऊंड करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या 
दृष्टीकोनातून कार्यकारी अभियंता, पुणे विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी रुपये 
४१,०८,६६६/- इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 
महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन 
याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 

येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरातील हॉस्पीटल व लॅब परिसर, पेपर फक्टरी, चक्की स्टोअर, 
सर्कल २ व ३ परिसरातील कारखाना, माडी गेट व रोडवरील अस्तित्वातील ओव्हरहेड केबल अंडरग्राऊंड करणे 
या एकूण ८ कामांसाठी येणाऱ्या खालील तक्त्यामधे स्तंभ-२ मध्ये दर्शविलेल्या कामांना त्यांच्या नांवा समोर स्तंभ- 
४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे छाननीअंती एकूण रुपये ४१,०८,६६६/- (रुपये एकेचाळीस लक्ष आठ हजार Et 
सहासष्ट फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रस्तावित किमत ।छाननीअंती किमत 

ण येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील हास्पीटल व लंब ५,५०,३६८/- ५,५०,३६८/- 
परिसरातील नवीन केबल अंडरग्राऊंड करणे. 

२ येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील पेपर मिल, पिठाची ५,१६,६७२/- ५,१६,६७२/- 


चक्की परिसरात नवीन केबल अंडरग्राऊंड करणे व 
हॉस्पीटलच्या आवारातील पथदिवे लावणे. 

३ येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बरॅक-३ परिसरातील ५,४४,७५२/- ५,४४,७५२/- 
नवीन केबल अंडरग्राऊंड करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३३६/तुरुंग-२ 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रस्तावित किमत | छाननीअंती किमत 

8 येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बरॅक-३ परिसरातील ५,५५,९८४/- ५,५५,९८४/- 
विविध वर्कशॉप येथे नवीन केबल अंडरग्राऊंड करणे. 

4 येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बरॅक-२ परिसरातील ५,५९,३५४/- ५,५९,३५४/- 
नवीन केबल अंडरग्राऊंड करणे. 

& येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बरॅक-२ ते माडीगेट ५,१६,६७२/- ५,१६,६७२/- 
परिसरातील नवीन केबल अंडरग्राऊंड करणे. 

७ येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बरॅक-२ व३ परिसरातील ५,२३३,५२०/- ५,३३,५२०/- 
पथदिव्याकरिता नवीन केबल अंडरग्राऊंड करणे. 

८ येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील fect सेट पासून ३,३१,३४४/- ३,३१,३४४/- 
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग रुम व हॉस्पीटल सेक्हानपर्यंत 
विद्युतपुरवठा. 

एकूण ४१,०८,६६६/- ४१,०८,६६६/- 


२. सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली असून सदर अंदाजपत्रक 
सन २०१२-१३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मिक खर्च व सेंटेज चार्जस ८ 
टक्के योग्य असुन अंदाजपत्रकातुन संगणकीकरणाची तरतूद योग्य आहे. 

३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम (99) (०१) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र 
१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-५, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१४१८४१०७३५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


R av | al d fa 1 Fade Ishwar Giri, C 


= IN, S = maharashtra, O = 
" GOVERNMENT OF 


| S h War G || MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2014.02.20 14:02:45 +05'30' 


(र. ई. गिरी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३३६/तुरुंग-२ 


प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे, 
अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. कोषागार अधिकारी, पुणे, 
उपकोषागार अधिकारी, पुणे, 
९. कार्यकारी अभियंता, पुणे विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 
११. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११ वा मजला, मुंबई-५, 
१२. निवडनस्ती, तुरुंग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


